मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे व 
त्यांच्या अधिनस्त दक्षता पथक, पुणे कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१/१०/२०१९ ते  दि.२९/०२/२०२० या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.११४/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१९/(प्र.क्र.११४/१९)/मोप्र-१, 
दि.१८/०३/२०१९. 
२) मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. मु[[जस)/जसंवि/ आस्था- 
४/मुदतवाढ/३८५४/सन २०१९ दि.१८/०९/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त दक्षता पथक, पुणे या 


कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरीळ १८ (१२ + ६) पदांना (विवरणपत्र-“अ*) 


दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 


आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 


इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, (०४) 


(09) HERTS कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ आय १६२) या 


लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/ 


१६/आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.११४/१९)/मोप्र-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१ २९१०१५१४५६५०९५२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


R a nj j t S h j vaj irao DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Ahire ea on 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“अ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


१, 
2. 
३. 
8. 
पु. 


प्रत, 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 

मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे, 

क.अ.., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

क.अ., आ. (प्रशि.) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.११४/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ” '99 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.११४/१९)/मोप्र-१, दिनांक: १५/१०/२०१९ 


मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे या कार्यालयातील नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या कालावधीसाठी 


मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


पदाचे नाव 


मुख्य अभियंता (जसं, 
जलसंपदा विभाग, 


दक्षता पथक, 


पुणे 


एकूण 


मुख्य अभियंता 


सहा. मुख्य अभियंता 


उप अभियंता 


क.अ./शा.अ./ सहा. अभि. 


मुख्य आरेखक 


छ =0:| <0 छ 


0 | Av] Av] AD] -O 


विशेष अधीक्षक 


छठ 


अधीक्षक 


मुख्य दप्तर कारकून 


प्रथम लिपिक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


कालवा निरीक्षक 


उच्चश्रेणी लघुलेखक 


टंकलेखक 


दूरध्वनी चालक 


वाहनचालक 


दप्तरी 


0 | oO}; O}] A] 0 | oO] A] OO} oO} ©] O 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


ee 


एकूण 


१२ 


mM! 0 | OO] 0 


१८ 


Ranjit 


Shivajirao Ahire १५० 


Digitally signed by Ranjit Shivaj Ah 
DN: CN = Ranjit Shi hire, C 


IN, 
ent Of 


jaharashtra, G 
harashtra, OU = Water Resources 


Date: 2019.10.15 14:58:53 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


